केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता 
Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक : विघयो-२०१९/प्र.क्र.१४/विघयो 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे F. No.1(13) PFMS/FCD/2020, 
दिनांक २३/०३/२०२१ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दिनांक १/७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
(PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एका 
Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये CAAA Single Bank Account 
उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या 
अधिका-याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय सामाजिक 
कार्यक्रमातंर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रमातंर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता विशोष केंद्रीय 
सहाय्य (SCA to SCSP) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सह सचिव/ उप सचिव (विघयो/अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची Single Nodal Agency (SNA) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी Nodal Officer म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


सह सचिव/ उप सचिव (विघयो/अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय वविशेष सहाय्य विभाग, 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
ई-मेल : ds3.socjutice @ maharashtra. gov.in 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२/२२०२९५३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-२०१९/प्र.क्र.१४/विघयो 


2: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२३१२४८२३९२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अवर सचिव, केंद्रींय ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोदी रोड, नवी दिल्ली- ११०००३. 

अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ०३२. 

उपसचिव, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 

प्रधान सचिव आणि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, राज्य, पुणे 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा Ho मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 

) व्यवस्थापकीय Gas, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 

११) सह सचिव (विघयो/अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अवर सचिव (महामंडळे) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो). 


AD 


८ 0८ w 


धु 


SG © 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


<2 (३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


